सिंधुदुर्ग जिल्हयातील ग्रामीण 
रुग्णालय व उपजिल्हा रुग्णालय येथे 
फायर फायटींग, फायर अर्लाम व 
पब्लिक अड्रेस सिस्टीम बसविणे 
कामाचे अंदाजपत्रकास प्रज्ञासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.१४७/आरोग्य ४ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : १७ मे २०२२. 

वाचा : 

१) आरोग्य सेवा संचालनालय यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/ कक्ष-३/टे-६/ सिंधुदुर्गग्रारवउपजिरु 

अग्निशमनयंत्रणा / ४४७१-४७३ /२२, दिनांक २५.०३.२०२२. 

प्रस्तावना : 

सिंधुदुर्ग जिल्हयातील ग्रामीण रुग्णालय व उपजिल्हा रुग्णालय येथे फायर फायटींग, फायर अर्लाम 
व पब्लिक अँड्रेस सिस्टिम बसविणे कामाचे अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय : 
२. सिंधुदुर्ग जिल्हयातील ग्रामीण रुग्णालय व उपजिल्हा रुग्णालय येथे फायर HAH, फायर अर्लाम 
व पब्लिक अँड्रेस सिस्टिम बसविणे कामाचे अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
विद्युत विभाग, रायगड यांनी तयार केळे आहेत. त्यानुसार रु. ८९,३८,३१२/- ( अक्षरी एकुणनव्वद लाख 
अडतीस हजार तीनशे बारा फक्त ) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यांना खालीलप्रमाणे, त्या 
पुढील अटी व शा्तींच्या अधिन राहून या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ. संस्थेचे नाव व कामाचे स्वरुप अंदाजपत्रकीय 
क्र. रक्‍कम 
१ Providing Fire alarm system & Fire Extinguisher at Sub District Hospital Shiroda १०,८२,७५३/- 
२ Providing Fire alarm system & Fire Extinguisher at Rural Hospital Dodamarg ११,२५,९१४/- 
३ Providing Fire alarm system & Fire Extinguisher at Rural Hospital Deogad १०,३२,९७४/- 
-1 Providing Fire alarm system & Fire Extinguisher at Rural Hospital Vibhavwadi ११,३६,८००/- 
षु Providing Fire alarm system & Fire Extinguisher at Rural Hospital Kudal ११,४१,२२७/- 
& Providing Fire alarm system & Fire Extinguisher at Rural Hospital Pendurkatta ११,३८,२४८/- 
9 Providing Fire alarm system & Fire Extinguisher at Rural Hospital Malvan १२,१७,९३९/- 
Providing Fire alarm system & Fire Extinguisher at Rural Hospital Vengurla 90,42, 840/- 
एकुण रु. ८९,३८,३१२/- 
अटी व शर्ती :- 


१) कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास मुख्य अभियंता, (विदयुत) सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 
२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन परिपत्रक दिनांक २९.१०.२०१८ अन्वये अंदाजपत्रकातील 
दरसुची बाहय दर मंजुरी करणे बंधनकारक आहे. 
३) बांधकामासाठी उपलब्ध होणाऱ्या नियतव्ययामधून सदर कामास निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.१४७/आरोग्य ४ 


8) सदर कामाची वेगवेगळी निविदा न करता सर्व कामाची एकत्रित निविदा करण्यात यावी. 

५) कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची खात्री 
संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 

६) क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवड्यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची 
किंमत वाढणे शक्‍य असल्यामुळे त्यासाठी आवश्‍यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
त्या त्या भागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांची मान्यता घेण्यात यावी. 

७ सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्या त्या- क्षेत्राच्या 
सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. 

८) स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधि त नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच 
भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 

९) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही - २०१३/ प्र.क्र.१७७ / 

तां.क.१ दि.१० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही 

करण्यात यावी. 

३. उपरोक्त खर्च लेखाशिर्ष लेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील 
भांडवली खर्च, ०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य)- ११०- रुग्णालय व दवाखाने, (०१) अ पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना- इमारती (००) (०१) मोठी बांधकामे (४२१० ००१४), ५३- मोठी बांधकामे" आणि "४२१०- 
वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील भांडवली खर्च, ०२- ग्रामीण आरोग्य सेवा (वैद्यकीय 
सहाय्य) - रुग्णालय व दवाखाने, (०४) सार्वजनिक आरोग्य,१०४- सामुहिक आरोग्य केंद्र, (००)(०१) मोठी 
बांधकामे (४२१० ०३९१), ५३- मोठी बांधकामे" याखालील मंजूर अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 

४. हे आदेश area निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३विनियम,भाग- 
२,दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद 
क्रमांक- १३४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५०४१२२५२६५९१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. क ota 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. ८२१९ काक 


DEPARTMENT, postalCode=400032, 
ra, 


st=Maharas| 
2.5.4.20=40fdba39a26dd429d5be80f9cd76 
998906ed5012a776fbe5072661d97c2c56c 
9, 


pseudonym=BF4C0C742439A64408C0621 


CD1FF33CD1AD8C6B9, 

serialNumber=C351F74FB3439ACA7 1466F 
(CFBB2509C3310AE753E395A89FFA7C6E38 
87BOAADF, cn=DEEPAK NIVARTTI KENDRE 


(दी. नि. केंद्रे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये), मुंबई. 

उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, औरंगाबाद 
५. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णलय, परभणी 


शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.१४७/आरोग्य ४ 


६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. परभणी 
७. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवडनस्ती (आरोग्य-४. 


